A 


Ads eS ०-०१३०१ 233 3०9४२४४ 7-९- 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेश क्रमांक :- आयपीएस १७१२/प्र.क्र. १/पोल १ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक :- २४ जून, २०१२. 


शासन आदेश :- 

महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार 
पाडतांना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम-४ मधील तरतुदींच्या अनुषंगाने, बदली 
करण्यास सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या पूर्वमान्यतेने भारतीय पोलीस सेवेतील खालील अधिकाऱ्याची बदलीने 
नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 


सध्याची नियुक्‍ती | नविन नियुक्तीचे पप | 
उप विभागीय पोलीस अधिकारी, | मा. राज्यपाल यांचे ए.डी.सी., 
इतवारा उपविभाग, नांदेड राजभवन, मलबार हिल, मुंबई 


उपरोक्‍त नमूद अधिकाऱ्यास सध्याच्या पदावरुन तातडीने कार्यमुक्त करुन त्यांना त्यांच्या 
नविन नियुक्तीच्या पदावर रुजू होण्याच्या दृष्टीने आवश्यक ती कार्यवाही तात्काळ करावी. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नांबाने. 


४१७१. 
(केलास बिलोणीकर) 
अवर सचिव, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
महासंचालक वब पोलीस महानिरिक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
प्रत माहिती व आवश्यक त्या कार्यवाहीसाठी अग्रेषित. 
महालेखापाल - १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर. 
मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 
मा. मुख्य सचिव यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा. मंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा.राज्यमंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
अपर मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक,मंत्रालय, मुंबई 
प्रधान सचिव (विशेष) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक,मंत्रालय, मुंबई 
प्रधान सचिव (अ. व सु.) यांचे बरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई. 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, नांदेड. 
सहायक संचालक (लेखा), भापोसे कक्ष, मंत्रालय, मुंबई. 
२.निर्वडनस्ती, पोल १ 
वैयक्‍तीक नस्ती. 


CMetus\work\wordpro — Transfer Order 240612.1wp 1 


